सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १३ ] शुक्रवार दिनांक २३ ऑगस्ट , २०१९ : भाद्रपद १ , शके १ ९ ४१ 


[किंमत ०.०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


आदेश 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


( नगरपरिषद प्रशासन ) 


वाचा 


१. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी 

अधिनियम , १ ९६५ चे कलम ५१,५१- अ 
२. महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक 

एएमसी ५००७/प्र.क्र .२५/ नवि ३२ दिनांक १० जून २०० ९ 
३. महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक घेणे) नियम 

२००५ सुधारणा 
४. महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग यांचे अधिसूचना , 

क्रं.एमसीओ.२०१७/ प्र.क्र .२८४/ नवि -१४ दिनांक ०२ नोव्हें . २०१७ 


क्र .२०१९ / नपाप्र / नपनि / का -१ / टे -७/सिआर दिनांक 
१९ /०८ / २०१९.- ज्याअर्थी, नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर नगरपंचायत व 
माहूर नगरपंचायतीच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर अडीच वर्षाचा 
कालावधी दिनांक २९ / ०६/ २०१९ रोजी समाप्त झाला असल्यामुळे उक्त 
वाचा क्रं .१ मधील तरतूदीनूसार व उक्त वाचा क्रं .२ व ३ अन्वये तसेच 
महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग यांचेकडील अधिसूचनेमधील निश्चित 
केलेल्या अध्यक्ष पदाच्या आरक्षणानुसार या कार्यालयाचे पत्र उक्त वाचा 
क्रं .५ अन्वये दिनांक २९ / ०६ / २०१९ रोजी आयोजित विशेष सभेमध्ये 
विठासीन अधिकारी यांनी उक्त वाचा क्रं .६ व ७ अन्वये अध्यक्ष व 
उपाध्यक्षाची निवडणूकीचा कार्यवृत्तात या कार्यालयास सादर केला आहे . 


५. या कार्यालयाचे पत्र क्रं .२०१९ / नपाप्र / नपनि/ का -१/ टे -७/सिआर 

दिनांक १५ / ०६ / २०१९ 


६. पिठासीन अधिकारी नगरपंचायत अर्धापूर तथा उपविभागीय 

अधिकारी नांदेड यांचा अहवाल क्र .८२० / २०१ ९ दिनांक २९ / 
०६/ २०१९ 


त्याअर्थी मी , अरुण डोंगरे जिल्हाधिकारी नांदेड , उक्त वाचा 
क्रं .१, २ , व ३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार याव्दारे असे जाहिर करतो 
की , नगरपंचायत अर्धापूर व नगरपंचायत माहूर येथे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 
पदासाठी आयोजित दिनांक २९ / ०६/ २०१९ रोजीच्य विशेष सभेमधील 
निवडणूकीमध्ये खालीलप्रमाणे नगरपंचायतीच्या नावासमोरील उमेदवार 
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडणूक आलेले आहेत . 


७. पिठासीन अधिकारी नगरपंचायत माहुर तथा उपविभागीय अधिकारी 

किनवट यांचा अहवाल दिनांक ०६ /०७/ २०१ ९ 


औ.भाग १ अ ( असा.) १३ 


१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ ऑगस्ट , २०१९ : भाद्रपद १ , शके १९ ४१ 


भाग १ - अ असाधारण 


अ.क्र . 


नगरपंचायतीचे नांव 


अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशिल 
निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नांव अध्यक्षपदासाठी 

आरक्षणाचा प्रवर्ग 
सुमेरा बेगम लायख शेख 

खुला ( महिला ) 
शितल मेघराज जाधव 

नागरिकांचा मागास 
प्रवर्ग ( महिला ) 


१ . 


अर्धापूर 


२ . 


माहूर 


उपाध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशिल 

निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचेनांव शेरा 


अ.क्र . 


नगरपंचायतीचे नांव 


१ . 


अर्धापूर 


पल्लवी विशाल लंगडे 


२ . 


माहूर 


आश्विनी आनंद तुपदाळे 


: 


ठिकाण : नांदेड 
दिनांक : १९ / ०८ / २०१९ 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 

DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


